राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
निर्लेखीत केलेल्या वाहनाच्या बदली 
खरेदी करावयाच्या वाहनांच्या 
किंमतीची कमाल मर्यादा शिथील 
करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०१५/प्र.क्र.३०/राउ्यु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी २०१५. 
वाचा :- 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.वाहन-१०००/प्र.क्र.६५/२००१/विनियम, दि.१०.०९.२००१ 
) शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दि.४.०८.२०१४ 
३) शासन निर्णय वाहन-२०१२/प्र.क्र.४१/राउशु-१, दि. ७.२.२०१५ 
) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र. वाहने २०१३/२०/सहा, दि. ७.२.२०१५ 


शासन निर्णय :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील आयुक्‍त कार्यालय, विभागीय उपायुक्त कार्यालय, जिल्हा अधिक्षक 
कार्यालय यांच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांचे कामाचे स्वरुप व कक्षा विचारात घेऊन आवश्यक पदांकरीता वाहने 
अनुज्ञेय करण्यासाठी राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने घेतलेल्या वाहन आढाव्यानुसार अनुज्ञेय वाहने तसेच 
निर्लेखित वाहनाच्या बदली रु. ६.०० लक्ष प्रती वाहन किंमतीच्या मर्यादेत नवीन ४४ वाहने खरेदी करण्यासाठी 
समक्रमांकांच्या दि. ७.२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या मान्यता दिलेल्या ४४ 
वाहनांपैकी भरारी पथक/सीमा तपासणी नाक्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्या ११ वाहनांसाठी रु. सहा लक्ष प्रती 
वाहनाच्या किंमतीची मर्यादा शिथील करुन ती रु. आठ लक्ष प्रती वाहन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष- २०३९ राज्य उत्पादन शुल्क, (00) 009, संचाळन व 
प्रशासन, (०१)- आयुक्तांचे कार्यालय, (०१)(०१)- आयुक्‍त कार्यालय- आस्थापना (दत्तमत २०३९ ००१४), ५१- 
मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१४-१५ च्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.८३/१५/विनियम, दि.१०.०२.२०१५ अन्वये प्राप्त 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०१५/प्र.क्र.३०/राउशु-१ 


Bs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१५०२१३१७३००३३९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 8 


A Nn k U S h Srna = Ankush S Gharge, 


C = IN, S = Maharashtra, 0 
h = Government Of 
7 a rg e Maharashtra, OU = Joint 
Secretary 
Date: 2015.02.13 18:44:08 
+05'30' 


(अं. शा. घार्गे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रती, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. 
सर्व जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (विनयम/व्यय-८ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (राउझु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


